कुष्ठरोग निवारणासाठी सन २०२३-२४ या 
वित्तिय वर्षात रुग्नालयीन तत्त्वावर १२ 
स्वयंसेवी संस्थांना सहायक अनुदान वितरित 
करणेबाबत .. 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः कुनिका २०२३/प्र क्र.१५८/आरोग्य -५ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
गो.ते.रुग्णालय, मुंबई-४०० ००१. 
तारीख: २८ डिसेंबर, २०२३ 


वाचा - 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांक, कुनिका-२०२३/प्र क्र.१५८/ आरोग्य-५, 
दिनांक २८.११.२०२३. 


शासन शुध्दीपत्रक :- 

सदर शासन निर्णयातील नमूद यादीतील अ.क्र.१ वर स्वयंसेवी संस्थेचे नाव “कुष्ठरोग 
निवारण समिती शांतीवन नेरे कर्जत, रायगड” याऐवजी “कुष्ठरोग निवारण समिती शातीवन नेरे, 
जि.रायगड” असे वाचावे. 
२. सदर शासन शुध्दीपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र.२०२३११२८१७२०५०६३१७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SUNIL HARIDAS 


DHENGALE 
DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF 


MAHARASHTRA, ou=PUBLIC HEALTH 
DEPARTMENT, 


2.5.4.20=eaf0a3a2eccOf8d6b1a823821ae00 
936c4a3290c1 bbd85ad7d6a9b64dc0f5392, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=476598C1AEEC16697909C94 


1९५९०१६: 
(सुनिल ढेंगळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१) महालेखापाल, महाराष्ट्र -१ (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखापरीक्षा), मुंबई. 
२) आयुक्‍त आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा आयुक्‍ताळय, आरोग्य भवन, मुंबई 
३) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

४) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

५) निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

६) संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः कुनिका-२०२३/प्र.क्र.१५८/आरोग्य-५ 


७) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (कुष्ठ व क्षय), पुणे 

८) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन), मुंबई. 

९) कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग, (व्यय.१३) मंत्रालय, मुंबई. 

१०) कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग (का.१४७२), मंत्रालय, मुंबई 

११) अवर सचिव (अर्थसंकल्प), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१२) निवडनस्ती (आरोग्य-५) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


